पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पारगांव, 
ता.खंडाळा, जि.सातारा याचे मौजे बावडा, ता. 
खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. व्हीएचडी- २०१९/ प्र.क्र. १०५/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा: अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.व्हीएचडी/२७/ 
८१२१-२४/ २०१८-१९/ पसं-१२, पुणे, दि.०३.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


पश्ुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पारगाव, ता.खंडाळा, जि. सातारा हा सद्यस्थितीत राष्ट्रीय 
राजमार्ग क्र.४ च्या लगत स्वत:च्या मालकीच्या जागेत व इमारतीत सुरू आहे. राजमार्गाच्या 
चौपदरीकरणामुळे सदरचा दवाखाना राजमार्गाच्या लगत आलेला आहे. सदर राजमार्गाच्या सहा 
पदरीकरणासाठी अतिक्रमित केलेली जागा मोकळी करून देण्याबाबतच्या नोटीस राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्राधिकरण यांचेकडून प्राप्त झालेल्या आहेत. ग्रामपंचायत पारगाव, ता.खंडाळा, जि.सातारा यांनी 
पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१, पारगाव, ता.खंडाळा, जि.सातारा या संस्थेसाठी दुसरी जागा 
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत उपलब्ध नसल्याबाबत दि.२६.०१.२०१८ रोजीच्या ग्रामसभेतील ठराव क्र.२ 
अन्वये कळविलेले आहे. 

दि.२८.०९.२०१८ रोजी जिल्हा परिषद, सातारा सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र.१३, ठराव 
क्र.२०४ अन्वये WITH दवाखाना श्रेणी-१, पारगाव, ता.खंडाळा येथून मौजे बावडा, ता.खंडाळा 
येथे स्थलांतरित करण्यास प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची सभेने शिफारस केलेली आहे. 
त्यानुषंगाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पारगांव, ता.खंडाळा, जि.सातारा याचे मौजे बावडा, 
ता. खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


पश्युवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पारगांव, ता.खंडाळा, जि.सातारा याचे मौजे बावडा, 
ता. खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 


जिल्हा पश्चुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांनी पद्नुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ 
पारगाव, ता. खंडाळा, जि. सातारा या पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील मंजूर अधिकारी, कर्मचारी 
वर्गासह संस्थेचे मौजे बावडा, ता.खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण करुन सदरचा दवाखाना 
कार्यान्वीत होईल असे पहावे. जेणेकरून, त्या पश्युवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी / 
पशुपालक यांचेकडील WTA पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचडी- २०१९/ प्र.क्र. १०५/ पदुम-४ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१७११३००१५९०१ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A a O O p Ku mM a r a be 1 — 8878f95607059b530ff717 


8e39c09d06b394e02b, P 
Date: 2019.09.17 11:41:27 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव (पदुम) 


प्रत :- 


. आयुक्त RMA, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ६७ 
२. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे विभाग 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
४. जिल्हा Mast उपायुक्त, सातारा. 
५. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
७. निवड नस्ती पदुम ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


